सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


वर्ष ९ , अंक ३ ] 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११२ . 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


पृष्ठे 


सणांची नावे 

( २ ) 

होळी 

पोळा 


नागपूर : 

दिनांक ९ जानेवारी २०२३ . 
ना . - एक -१ ( १७ ९ ४ ) . 


अनुक्रमणिका 


नाही . 


१-५ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
आदेश 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


क्रमांक साप्रशा - कार्या -५ ( २ ) - कावि -० ९ - २०२३. 

} 

महाराष्ट्र शासन राजकीय सेवा विभागाच्या दिनांक १६ जानेवारी १ ९ ५८ च्या शासन निर्णय क्र . पी १३ - बी आणि दिनांक ६ ऑगस्ट १ ९ ५८ च्या 
समक्रमांकाच्या निर्णयानुसार , मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , मी , श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर 
खालीलप्रमाणे स्थानिक सुट्या जाहीर करीत आहे . 


दिनांक 

( ३ ) 


, 


अनुसूची 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


६ मार्च , २०२३ 

१४ सप्टेंबर , २०२३ 

२२ सप्टेंबर , २०२३ 


( १ ) 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ३०.०० 


दिवस 

( ४ ) 

सोमवार 


२ 

गुरुवार 

३ 

महालक्ष्मी पूजन 

शुक्रवार 

हा आदेश नागपूर जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष ( बँक ) यांना लागू होणार नाही . 


स्थानिक सुट्टयाचे क्षेत्र 
( ५ ) 

संपूर्ण नागपूर जिल्हा 

संपूर्ण नागपूर जिल्हा 

संपूर्ण नागपूर जिल्हा 


पृष्ठे 

१-१३ 


विजयलक्ष्मी बिदरी , 
विभागीय आयुक्त , 
नागपूर विभाग , नागपूर . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११३ . 


क्रमांक अ . का . प्रस्तु -३ - भूसंपादन - कावि- १८४६-२०२२ 

- 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांचे पत्र क्रमांक अ . का . - प्रस्तु - ३ - भूसंपादन - कावि -११ ९८-२०२२ , दिनांक १३ जुलै 
२०२२ अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांच्या फाईल वरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४७ - एलक्युएन - २०१८-१९ , 
मौजा आथली , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा या प्रकरणात कलम १ ९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणीमध्ये , 
दिनांक जुलै २८ - ऑगस्ट ३ , २०२२ रोजी पान क्र . ३ व ४ , अ . क्र . ४५० वर प्रसिद्ध झालेली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


भूमापन क्रमांक 


च्या ऐवजी 


आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र 
हे . आर . मी . 


४३ 
२८ / १ / ब / २ 

उर्वरित अधिसूचनेमध्ये कोणताही बदल नाही . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११४ . 


साकोली : 

दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ . 


०.०३ 
०.१५५ चौ . मी . 


च्या ऐवजी 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलक्युएन - २०२०-२१ , 
मौजा कवडसी , ता . लाखनी , जि . भंडारा 


उर्वरित अधिसूचनेमध्ये कोणताही बदल नाही . 


भूमापन क्रमांक 


४३/१ 
२८ / १ / ब / २ 


असे वाचावे 


शुद्धीपत्र 

क्रमांक अ.का. - प्रस्तु -३ - भूसंपादन - कावि- १८४५-२०२२ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांचे पत्र क्रमांक अ . का . प्रस्तु - ३ - भूसंपादन - कावि- १०७८-२०२२ , दिनांक २१ जून 
२०२२ अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलक्युएन - २०२०-२१ मौजा 
महालगाव , ता . साकोली , जि . भंडारा या प्रकरणात कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणीमध्ये , दिनांक 
जुलै ७ - १३ , २०२२ रोजी पान क्र . १८ - २० , अ . क्र . ३३८ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र 
हे . आर . मी . 


0.03 

१५५ चौ . मी . 


असे वाचावे 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलक्युएन - २०२०-२१ , 
मौजा महालगाव , ता . साकोली , जि . भंडारा 


श्रीमती मनिषा दांडगे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 

भूसंपादन अधिकारी , साकोली . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११५ . 


वाचाः ( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


संदर्भ : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , यांजकडून 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक- एस . व्ही . सी . आर . ४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई - ४०० ००१ , दिनांक २२ फेब्रुवारी , 


( १ ) 

१ 


अ . क्र . जिल्हा 


' 


२०१ ९ . 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः गाजप्र- २०१ ९- प्र . क्र . १३६ - पंरा -४ , मुंबई - ४०० ००१ , दिनांक २१ जानेवारी , 

२०२० . 

( ४ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - SOP- प्र . क्र . १४२ 
२०२० , पुणे , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० . 

( ५ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे- प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , आमगाव यांचेकडील पत्र क्र.- न.भू. - घटकदर प्रस्ताव - मौजा धामणगाव - आमगाव - २०२२ , दिनांक १५ नोव्हेंबर 

२०२२ . 

अधिसूचना 


क्रमांक ड्रोन सर्व्हे- गावठाण अधिसूचना - मौजा - धामणगाव - कावी -१३ ९ -२६४ ९ -२०२२ – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक -१० ९ ३ - प्र.क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , 
पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक - एसव्हीसीआर - ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकत कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा धामणगाव , ता . आमगाव , जि . गोंदिया या गावचे ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आमगाव यांचे अधिनस्त सजा - आमगाव मध्ये मौजा - धामणगाव हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे 
कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

} 

परिशिष्ट 


सजा - परिरक्षण भूमापक आमगाव , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया मधील गावांचा / मिळकतींची तपशील 
तालुका कार्यालयाचे पुनर्रचने पूर्वीची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचने नंतरची स्थिती 

नाव 


सजा गावे 
( ५ ) 

गावे मिळकती 
( ६ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

गोंदिया आमगाव उपअधीक्षक , परिरक्षण आमगाव २१०६ धामणगाव ३०२ 

भूमि अभिलेख , भूमापक रिसामा 
१२०२ 

आमगाव आमगाव पदमपूर 

५५४ 

गोरठा 

७३४ 

९ १२ 

सातगाव १३७८ 

अंजोरा 

८५१ 

नागटोला ६८ 

धावडीटोला १३३ 


ठाणा 


मिळकती 


वाघडोंगरी ३७ 

कोसमटोला ६५ 


३ 


सजा गावे मिळकती 

( ७ ) 

परिरक्षण आमगाव 

भूमापक रिसामा 

आमगाव पदमपूर 

गोरठा 


२१०६ 

१२०२ 

५५४ 

७३४ 

९ १२ 

सातगाव 

१३७८ 

अंजोरा 

८५१ 

नागटोला ६८ 

धावडीटोला १३३ 

वाघडोंगरी ३७ 

कोसमटोला ६५ 


ठाणा 


शेरा 


( ८ ) 

चौकशी नोंदवही व 
मिळकत पत्रिका 

प्रमाणे . 


४ 


30 


( १ ) 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट- चालू 


संदर्भ : 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 

चिमणटोला १ ९ 

येरमडा १३० 

जामखारी 

२०० 

जांभुरटोला १३१ 

कोपीटोला ९ २ 


चिचटोला १०३ 

फुक्कीमेटा २०७ 


एकूण १८ गावे ८ ९ २२ 


१ गाव ३०२ 


} 


( ७ ) 

चिमणटोला 

येरमडा 

१३० 

जामखारी 

२०० 

जांभुरटोला १३१ 

कोपीटोला 

चिचटोला 

१०३ 

फुक्कीमेटा २०७ 

धामणगाव 

३०२ 


१ ९ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावाची सनद फी रक्कम रुपये २,३७ , ९ ५ ९ ( अक्षरी 
रक्कम रुपये दोन लक्ष सदतीस हजार नऊशे एकोणसाठ फक्त ) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


एकूण १ ९ गावे ९ २२४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११६ . 

वाचाः ( १ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक - एस . व्ही.सी.आर. ४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( २ ) 

महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई - ४०० ००१ , दिनांक २२ फेब्रुवारी , 

२०१ ९ . 

( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः गाजप्र -२०१ ९ - प्र . क्र . १३६ - पंरा -४ , मुंबई - ४०० ००१ , दिनांक २१ जानेवारी , 

२०२० . 


( ८ ) 


( ४ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - SOP- प्र . क्र . १४२ 
२०२० , पुणे , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे- गावठाण - अधिसूचना - मौजा - फुक्कीमेटा - कावि- १३८- २६५०-२०२२ 


( ५ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - प्र . क्र . ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आमगाव यांचेकडील पत्र क्र न भू- घटकदर प्रस्ताव - मौजा फुक्कीमेटा आमगाव -२०२२ , दिनांक १५ नोव्हेंबर 

२०२२ . 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक -१० ९ ३ - प्र.क्र . १ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , 
पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक - एसव्हीसीआर - ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकत कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजी फुक्कीमेटा , ता . आमगाव , जि . गोंदिया या गावचे ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आमगाव यांचे अधिनस्त सजा - आमगाव मध्ये मौजा फुक्कीमेटा हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे 
कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


जिल्हा 


सजा - परिरक्षण भूमापक आमगाव , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया मधील गावांचा / मिळकतींची तपशील 
तालुका कार्यालयाचे पुनर्रचने पुर्वीची स्थिती 

पुनर्रचने नंतरची स्थिती 

परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 

नाव 


गावे 

( २ ) 

( 3 ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

गोंदिया आमगाव उपअधीक्षक , परिरक्षण आमगाव 

भूमि अभिलेख , 

भूमापक रिसामा 


गोंदिया : 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ 


ना . - एक -२ ( १७ ९ ४ ) . 


सजा 


आमगाव आमगाव पदमपूर 

गोरठा 


गावे मिळकती 
( ६ ) 

२१०६ फुक्कीमेटा २०७ 

१२०२ 


ठाणा 


मिळकती 


५५४ 

७३४ 

९ १२ 

सातगाव 

१३७८ 

अंजोरा 

८५१ 

नागटोला ६८ 

धावडीटोला १३३ 


वाघडोंगरी ३७ 

कोसमटोला ६५ 

चिमणटोला १ ९ 

येरमडा 

१३० 

जामखारी 

२०० 

जांभुरटोला १३१ 

कोपीटोला ९ २ 

चिचटोला १०३ 


एकूण १७ गावे ८७१५ 


१ गाव २०७ 


सजा गावे 
( ७ ) 

परिरक्षण आमगाव 

भूमापक रिसामा 

आमगाव पदमपूर 

गोरठा 


ठाणा 


मिळकती 


एकूण १८ गावे 


२१०६ 

१२०२ 

५५४ 

७३४ 

९ १२ 

सातगाव 

१३७८ 

अंजोरा 

८५१ 

नागटोला ६८ 

धावडीटोला १३३ 

वाघडोंगरी ३७ 

कोसमटोला ६५ 

चिमणटोला १ ९ 

येरमडा 

१३० 

जामखारी 

२०० 

जांभुरटोला १३१ 

कोपीटोला 
९ २ 

१०३ 

चिचटोला 
फुक्कीमेटा २०७ नव्याने समाविष्ट 


शेरा 


८ ९ २२ 


( ८ ) 

चौकशी नोंदवही व 

मिळकत पत्रिका 
प्रमाणे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावाची सनद फी रक्कम रुपये २,०२,५२७ ( अक्षरी 
रक्कम रुपये दोन लक्ष दोन हजार पाचशे सत्तावीस फक्त ) ची त्वरीत वसूली करण्यात यावी . 


रोहिणी सागरे , 
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , 
गोंदिया . 

, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


